राज्यातील लोक कलावंतांच्या पथकांना 
अनुदान पॅकेज अंतर्गत भांडवली खर्चासाठी 
व प्रयोगासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात अनुदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय HT ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लोकअ-२००७/प्र. क्र. 
१२७/ सां. का. ३, दिनांक १ जानेवारी, २००८ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं/ 
लळोकपॅ/३०७६, दिनांक २३ मे, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्याला सांस्कृतिक कला व परंपरांचा मोठा वारसा लाभला आहे. 
लोककला हा या पंरपरेचा महत्वपूर्ण भाग आहे. लोककलांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी 
या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलापथकांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट १ 
येथील शासन निर्णयान्वये वेशभूषा, वाद्य, रंगभूषा, साहित्य, तंबू साहित्य, वीज, ध्वनी 
साहित्य व वाहन इत्यादींसाठी भांडवली स्वरुपाच्या खर्चासाठी तसेच कळापथकांना 
प्रयोगासाठी अनुदान देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने, सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात लोककलावंतांच्या कला पथकांना भांडवली खर्चासाठी व प्रयोगासाठी 
अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील लोककलावंताच्या पथकांना अनुदान पॅकेज अंतर्गत सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरीता भांडवली खर्चासाठी परिशिष्ट-अ मधील पात्र २८ कळापथकांना 
रुपये १२.०० लक्ष व प्रयोगासाठी परिशिष्ट-ब मधील पात्र ३७ कळापथकांना रुपये ७१.०० 
लक्ष असे एकूण रुपये ८३.०० लक्ष (अक्षरी रुपये त्र्याऐंशी लक्ष फक्त) इतक्या सहाय्यक 
अनुदानास या झासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडी-२,२२०५ कला व संस्कृती, १०२ 
कला व संस्कृती यांचे प्रचालन, (०२) (०९) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
(२२०५ १५३४) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या 
वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


2: यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२१६१५४३५६४९२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE1899269D4FAAF88 


A N | ROO D H A Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
S U RY A K A NT 2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7#f442b9883 
1311214458302, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D E S H p A N D E 991AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2024.02.16 17:32:58 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 

५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


SIRT निर्णय क्रमांकः BHT ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. लोकपॅ ४७२३/ प्र.क्र.२७५/सां.का.४, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 


“परिशिष्ट - अ 
भांडवली अनुदान 
खडीगंमत कलापथके 
अ.क्र कलापथकाचे नाव व पत्ता रक्‍कम 
शि शाहीर Was अंताराम तिघरे,जय AL. लंगी पार्टी ean 
खैरी दिवान (आसगाव) ता.पवनी, जि.भंडारा 
टी शाहीर रामबाबु खोब्रागडे,गुरु सुभान घराने, eaten 
मु.पो.कन्हाळगाव,ता.पवनी, जि.भंडारा : 
शाहीर तुळशिराम उंदिरवाडे,नवरंग बच्चा तुर्रा गायन पार्टी, 
२ आंबे टोला, पो.आंबेशिवमी,ता.जि.गडचिरोली ९७५ 
शाहीरा रजनी भोयर, अण्णाभाऊ साठे गायन पार्टी, ५०,०००/ 
Ea ee कडची अती ; 
इंदिरा नगर, पो. (वाघ),ता.लाखनी, जि.भंडारा 
शाहीर निलेश भाऊराव गायकवाड, गुरु सुभान मंडळ ५०,०००/ 
र खापा(पाठण),ता.कामठी, जि.नागपूर 
शाहीर पुरुषोत्तम खांडेकर, राष्ट्रीय आझाद तिरंगा निशान, ५०,०००/ 
६. । dues, जि.नागपूर 
Ey शाहीर निशान सुखदेवे,राष्ट्रीय आझाद तिरंगा Far, ५०,०००/ 
पारडी,ता.कुही, जि.नागपुर 
री शाहीर विजय शोन्डे, मानव विकास गायन पार्टी चुरमूरा ५०,०००/ 
ता.आरमोरी, जि.गडचिरोली 
शाहीर शेवक भाऊ बोदूजी उके, ५०,०००/ 
९ राष्ट्रीय कलंगी गायन पार्टी, 
मु.पो.परसोडी, ता.साकोली, जि.भंडारा 
१० | व शाहीर शामराव मेश्राम,तुर्रा WHAT गायन २२३ पार्टी गांगलवाडी, ५०,०००/ 
ता.ब्रम्हपूर, जि.चंद्रपूर 
शाहीर हेमराज माधव काटेखाये,सांस्कृतिक बहुउद्देशीय लोककला ५०,०००/ 
गो. १ | मंडळ, तुर्रा घराणे 
जुनोना,पो.वलमी, ता.पवनी, जि.भंडारा 
र शाहीर जनार्धन रामराव बावणे,ओम शांती पंचरंगी घराणे ५०,०००/ 
मु.पो.ता.पवनी, जि.भंडारा 
र शाहीर राजकुमार मेश्राम ५०,०००/ 
मु.पो.साळवा, जि.नागपूर 
शि शाहीर सुभाष रामचंद्र रेकाम, भारतीय तुर्रा गायन पार्टी, ५०,०००/ 
गराडा, ता.जि.भंडारा 
शाहीर गोपाल सोनबा मेढे कलंगी घराणे, भेडाळा, ५०,०००/ 
१५ ।ता.पवनी, जि.भंडारा 
. शाहीर राजेश कपूरचंद माने, आझाद तुर्रा गायन पार्टी, ५०,०००/ 
जितेंद्र वार्ड, ता.जि.भंडारा 
शाहीर सवितराव कान्हाजी गजभिये, सुवर्ण कला पिला निझान, ५०,०००/ 
षि चांदोरी, ता.जि.भंडारा 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


नक शाहीरा सौ. संजना सुनिल बागडे, तुर्रा घराणे, ५०,०००/ 
कन्हाळगाव, ता.पवनी, जि.भंडारा 
र शाहीर अभिमन्यू राऊत, सुभान घराणे, श्वाकशी कोरंभी, ता.पवनी, ५०,०००/ 
जि.भंडारा 
33 शाहीर किसननाथ हिरीनाथ वाघमारे, ओम तुर्रा गायन ५०,०००/ 
पार्टी,परसोडी, ता.जि.भंडारा 
एकूण रुपये १०,००,०००/- 
संगीतबारी कलापथके 
अ.क्र कलापथकाचे नाव व पत्ता रक्‍कम 
श्रीमती केलास र्नेलेकर संगीत पार्टी 
Eq a 24,000/- 
मु.पो नेर्ले, ता.करमाळा, जि.सोलापूर 
श्रीमती शिवकन्या धोडराईकर संगीत पार्टी ; 
मु.पो घोडराई, ता.गेवराई, जि.बीड करण्या 
श्रीमती उषाबाई गोविद काळे संगीत पार्टी, 
३ करमाळा २५,०००/- 
मु.पो नेर्ले, ता.करमाळा, जि.सोलापूर 
श्रीमती रेश्‍मा नेळेकर संगीत पार्टी 
४ | — 24,000/- 
मु.पो नेर्ले, ता.करमाळा, जि.सोलापूर ह 
ह रेश्मा वर्षा परितेकर,अंबिका लोकनाटय सांस्कृतिक Hors, ey 
सणसवाडी,ता.शिरूर, जि.पुणे ° 
उषा पैठणकर संगीत पार्टी 
र मु.पो.ता.पैठण, जि.औरंगाबाद 44:43 
७ | श्रीमती लता इंदु हानंदगावकर संगीतबारी पाटी ees 
मु.पो. जामखेड, ता. जामखेड, जि.अहमदनगर र 
संजीवनी आश्या दासखेडकर, दासखेड, ला कारा 
पाटोदा, जि. बीड र 
एकूण रुपये २,००,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः BHT ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. लोकपॅ ४७२३/ प्र.क्र.२७५/सां.का.४, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 


“परिशिष्ट - ब” 
प्रयोग अनुदान 
दशावतार कलापथके 
कमाल २० प्रयोगासाठी देय 
अ.क्र कलापथकाचे नाव व पत्ता अनुदान (प्रति प्रयोग रु. रक्‍कम 
१५,०००/-प्रमाणे) 
श्री हनुमान दशावतार नाटयमंडळ, मांगेली २० WANT X रु.१५,०००/- 
(| कुसगेवाडी, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदूर्ग री 
आजगावकर पारंपारिक दशावतारी नाट्यमंडळ, २० प्रयोग) रु.१५,०००/- ३,००,०००/- 
हि आजगाव, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 
मामा मोचेमाडकर दशावतार नाटय मंडळ, मोचेमाड, | २० प्रयोग) रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
ese सिंधुदुर्ग 
आरोलकर पारंपारिक दशावतार नाट्यमंडळ, २० प्रयोग) रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
हि आरवली, ता. वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग 
चेदवणकर पारंपारिक लोकनाट्य दशावतार नाटय | २० प्रयोग) रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
र मंडळ, चेंदवण ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग 
श्री देवी माऊली दशावतारी नाट्यमंडळ, इन्सुली २० प्रयोग) रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
$. | ज्ञा; सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 
आदिमाया दशावतारी नाटय मंडळ, गावतळे, रेडी | २० प्रयोग) रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
Ea मु.पो. रेडी (गांवतळेवाडी) ता. वेंगुर्ली जि. सिंधुदुर्ग 
श्री. शिवराम कलिंगण प्रस्तूत श्री कलेश्वर दशावतार | २० प्रयोग) रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
८ । नाट्य, मंडळ, TH, ता. कुडाळ 
बाबी नालंग दशावतार नाट्यमंडळ, ओरसगांव, २० WANT X रु.१५,०००/ ३,००,०००/- 
९ | a. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 
लि खानोलकर पारंपारिक दशावतार नाट्य मंडळ, २० WANT X रु.१५,०००/ ३,००,०००/ 
खानोली ,ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 
| पार्सेकर पारंपारिक दशावतार नाट्यमंडळ, वेगुर्ला २० WANT X रु.१५,०००/ ३,००,०००/ 
ता. वेंगुर्ला,जि. सिंधुदुर्ग 
re श्री कलेश्वर माया कलांगण नाटयमंडळ, THR, जि. । Jo WARTX B.94,000/ ३,००,०००/ 
सिंधुदुर्ग 
एकूण रुपये- | ३६,००,०००/- 
खडीगंमत कलापथके 
कमाल २० प्रयोगासाठी देय 
अ.क्र कलापथकाचे नाव व पत्ता अनुदान (प्रति प्रयोग रु. रक्‍कम 
७,०००/-प्रमाणे) 
राष्ट्रीय आझाद कला पथक २० WALT X रु.७,०००/- 
5 मु. नवेगाव, पो. येरळी, ता. तुमसर, १,४०,०००/- 


जि.भंडारा४४१९१२ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


; गुरू सुभान मंडळ, रा.चिखली (मैना) २० WANT X रु.७,०००/- १,४०,०००/- 
२ यो. येनवा ता. काटोल जि. नागपूर 
तुर्रा प्रकाश मंडळ, खमारी २० प्रयोग) रु.७,०००/- १,४०,०००/- 
> यो.नेरी ता.मोहडी जि.मंडारा 
सुभान पार्टी माडेसर २० प्रयोग) रु.७,०००/ १,४०,०००/- 
वि मु.पो.माडेसर ता.मोहडी जि.भंडारा 
राष्ट्रीय लोककला उरी पार्टी २० प्रयोग) रु.७,०००/ १,४०,०००/- 
5 | गडमी पो.कोथूर्णा ता.सावनेर जि.नागपूर 
आझाद HAN मंडळ 20 प्रयोग) रु.७,०००/ १,४०,०००/- 
: मु.कटटी पो.कटटी बुज ता.तीरोडा जि.गोंदिया 
समता संदेश सांस्कृतिक खडीगंमत कलापथक, | २० प्रयोग) रु.७,०००/ १,४०,०००/- 
पिं उमरा 
आझाद HSA पार्टी, उमरझरी, पो. बाम्पेवाडा, । २० प्रयोग> रु.७,०००/ १,४०,०००/- 
ता. साकोली, जि. भंडारा 
एकूण रुपये- ११,२०,०००/- 
शाहिरी कलापथके 
कमाल २० प्रयोगासाठी देय 
अ.क्र कलापथकाचे नाव व पत्ता अनुदान (प्रति प्रयोग रु. रक्‍कम 
७,०००/-प्रमाणे) 
शाहीर Whar गणपती लोहार, २० WANT X रु.७,०००/- 
पि लोककला, कला, क्रिडा, सांस्कृतिक १,४०,०००/- 
बहुउद्देशीय मंडळ,ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 
एकूण रुपये- १,४०,०००/- 
संगीतबारी कलापथके 
कमाल २० प्रयोगासाठी 
अ.क्र कलापथकाचे नाव व पत्ता देय अनुदान (प्रति प्रयोग रक्‍कम 
रु. ७,०००/-प्रमाणे) 
पौर्णिमा मयुरी नगरकर संगितबारी पार्टी २० WALT X रु.७,०००/- १,४०,०००/- 
श्रीमती. पौर्णिमा मयुरी नगरकर 
रि जय अंबिका लोकनाटय सांस्कृतिक कला केंद्र, 
सणसवाडी,ता.शिरूर, जि.पुणे 
सुषमा वंदना शेवरेकर संगितबारी पार्टी २० WANT X रु.७,०००/- १,४०,०००/- 
२ श्रीमती. सुषमा वंदना शेवरेकर 
| जय अंबिका लोकनाटय सांस्कृतिक कला केंद्र, 
सणसवाडी, ता.शिरूर, जि.पुणे 
छबू ळोचना अंतरवेलीकर संगितबारी पाटी २० प्रयोग रु.७,०००/- १,४०,०००/- 
श्रीमती. छबू लोचना अंतरवेलीकर 
२ | जय अंबिका लोकनाटय सांस्कृतिक कला केंद्र, 
सणसवाडी,ता.शिरूर, जि.पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७२३/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


चंदा शांताबाई घाटसाळीकर संगितबारी पार्टी 
श्रीमती. चंदा शांताबाई घाटसाळीकर 

जय अंबिका लोकनाटय सांस्कृतिक कला केंद्र, 
सणसवाडी,ता.शिरूर, जि.पुणे 


२० प्रयोग X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


कांताबाई खांमगावकर संगीतबारी पाटी 
श्रीमती. कांताबाई मोतीराम अंधारे 
मु.पो.खामगाव, ता.जि.उस्मानाबाद 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


कुसुम सोनाली खामगांवकर संगीतबारी पार्टी 
श्रीमती.कुसुम बाफ अंधारे 
मु.पो.खामगांव, ता.जि.उस्मानाबाद 


२० प्रयोग X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


अलका रुईकर संगीतबारी पाटी 
श्रीमती. अल्का काळे 

राजलक्ष्मी सांस्कृतिक कला केंद्र 
मु.पो.जामगांव, ता.बार्शी, जि.सोलापूर 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


छाया रेखा बाझीकर संगीतबारी पार्टी 
सौ.छाया भगवान शिंदे स्वराज सांस्कृतिक कला 
केंद्र, बीड रोड जामखेड, जि.अहमदनगर 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


कविता पुनम पारगावकर संगीतबारी पाटी 
श्रीमती. कविता हिरा मुसळे 
मु.पो. पारगांव जोगेश्वरी, ता. आष्टी, जि. बीड 


२० प्रयोग) रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


वि 


सविता जळगांवकर संगीतबारी पार्टी 
श्रीमती. सविता जळगांवकर 
मु. पो. निपानी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


णं 


बेबी आशा आकोलेकर संगीतबारी पाटी 
श्रीमती. बेबी शाहूराज पाटील 
मु.पो. मुरुड अकोला, ता.जि. लातूर 


२० प्रयोग) रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


१२ 


कमल, अनिता, दिपा अंजनवतीकर संगीतबारी 
पार्टी श्रीमती. दिपा कमळ काळे 
मु.पो. अंजनवती, ता.जि.बीड 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


१३ 


वेशाली भारती समसापुरकर संगीतबारी 
श्रीमती. वर्षा अंधारे जय अंबिका कला केंद्र 
सनसवाडी, जि.पुणे 


२० प्रयोग) रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


(9 


मीना, आदिका, सुनिता जातेगावकर संगीतबारी 
श्रीमती. मीना काळे मु.पो. जातेगाव, ता. जामखेड, 
जि. अहमदनगर 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


१५ 


रत्ना छाया संगीतबारी 
श्रीमती रत्ना कांबीकर ,येरवडा, पुणे 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


१६ 


उषा वानवाडकर संगीतबारी 
श्रीमती उषा राम अंधारे, 
मु.पो. वानवडा, ता. ओसा, जि. लातूर 


२० WANT X रु.७,०००/- 


१,४०,०००/- 


एकूण रुपये- 


२२,४०,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


